रा.पो.से. अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१३८/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट २०२३. 
शासन आदेशा, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद रा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 

पदावरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे नाव । विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम,) 
(१) (२) (३) (3) 
oy दीपक विठ्ठलराव गि-हे पोलीस उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, 
छत्रपती संभाजीनगर. | गुन्हे अन्वेषण विभाग, नाशिक. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य विचार 
करुन, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८१०१९०१३८२३२९ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
S WA Pp N | L on SOVERNMENTOE MAVARAGT TRIG HOWE 


2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1fbc87a9f66cfd9bad0118 
4493f2735ad885627, postalCode=400032, st=M 


GOPAL BORSE ४५०५ 
(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

पोलीस आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर. 

संबंधित पोलीस अधिकारी (NAT यहासंचाळक; महाराष्ट्र राज्या WTAE A. 
निवड नस्ती, पोल-१अ. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१३८/पोल-१अ. 


प्रत- 
१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


